कोल्हापुर जिल्ह्यातील हातकणंगले 
तालुक्यातील ग्रामीण मार्ग व इतर 
जिल्हा मार्ग रस्त्यांची प्रमुख जिल्हा 
मार्ग म्हणून दर्जोन्नत करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२०/प्र.क्र.३४/नियोजन-२ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक-०३ मार्च २०२०. 


पहावे :- १) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, पुणे यांचे पत्र 
जा.क्र.मुअ(पुणे) / का-२/रेशा/०२/१२७/२०२०, दि.०९/०१/२०२० 

२) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, पुणे यांचे पत्र 
जा.क्र.मुअ(पुणे) / का-२/रेशा/११/५५३/२०२०, दि.१०/०२/२०२० 


प्रस्तावना :- 
मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, पुणे यांनी संदर्भाधिन 

पत्रान्वये कोल्हापुर जिल्ह्यातील हातकणंगले तालुक्यातील ग्रामीण मार्ग व इतर जिल्हा 
मार्ग रस्त्यांची प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून दर्जोन्नत करणेबाबत प्रस्ताव शासनास सादर 
केलेला आहे. तसेच जिल्हा परिषद, कोल्हापुर यांनी सदर रस्ते दर्जोन्नत करणेबाबत 
मागणी केलेली आहे. 

सदर रस्त्यांवरील वाहतुक वर्दळ व गावांची संख्या, लोकसंख्या, रस्त्यांचा 
होणारा वापर तसेच जिल्हा परिषद, कोल्हापुर यांचा ठराव विचारात घेता सदर रस्ते प्रमुख 
जिल्हा मार्ग म्हणून दर्जोन्नत करण्याचे शासनाच्या विचाराधीन होते. 


शासन निर्णय :- 

मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, पुणे यांचा प्रस्ताव व 
जिल्हा परिषद, कोल्हापुर यांचा ठराव विचारात घेऊन कोल्हापुर जिल्ह्यातील खाळील 
रस्ते SoA करण्यात येत आहेत. 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२०/प्र.क्र.३४/नियोजन-२ 


अ.क्र. दर्जान्नत 
प्रस्तावित रस्त्याचे नांव रस्त्याचा साखळी क्रमांक | करावयाची | दर्जोन्नती 
क्रमांक व एकूण लांबी नंतरचा 
लांबी (कि.मी.) क्रमांक 
| । वडगांव लाटवडे भेडवडे खोची | इजिमा क्रमांक । ६/०० ते ११/५०० । १३.३२० । प्रमुख 
ते दुधगाव आष्टा जिल्हा हद्द | २८ (५.५कि.मी.) कि.मी. जिल्हा 
रस्ता. इजिमा क्रमांक २९| ४/८०० ते ९/३०० मार्ग-१०९ 
(४.५कि.मी.) 
इजिमा क्रमांक । 4/300 ते ८/६२० 
३१ (३.३२०.मी.) 

२. रामा क्र.१७७ पासुन (हुपरी) ते | ग्रामीण ०/०० ते ३/६०० | ११.४०० । प्रमुख 
इंगळी ते चंदुर ते इचलकरंजी | APT क्रमांक-४५ | (३.६००कि.मी.) कि.मी. जिल्हा 
ते रामा २०० रस्ता. मार्ग-११० 

इजिमा क्रमांक | ०/०० ते ७/८०० 
३७ (७.८००कि.मी.) 

3. इचलकरंजी रुई चंदुर ते हुपरी | ग्रामीण o/ooo ते ¥/ooo| १३.०० । प्रमुख 

- सस्ता. मार्ग क्रमांक-९३ | (४ कि.मी.) कि.मी. ।जिल्हा 
इजिमा क्रमांक =| ०/००० ते ९/००० मार्ग-१११ 
३६ (९ कि.मी.) 

8. रा.मा. क्र. 182 पासुन ग्रामीण ०/००० ते ४/००० प्रमुख 
हातकणंगले ते रामा २००ते  ।मार्ग क्रमांक-३२ | (४ कि.मी.) जिल्हा 
रुई इंगळी ते रा.मा. Wood  । इजिमा क्रमांक | ९/०००ते१२/००० १४.०० मार्ग-११२ 
तळंगदे रस्ता. ३६ (३ कि.मी.) किमी 

इजिमा क्रमांक - | ०/००० ते ७/००० 
१७६ (७ कि.मी.) 
एकूण लांबी ५१.७२ किमी 


परिणामी, रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ मधील कोल्हापुर जिल्ह्यातील प्रमुख 
जिल्हा मार्ग दर्जाच्या रस्त्यांच्या एकूण लांबीत ५१.७२० कि.मी. ने वाढ होवून एकूण लांबी 
(१८८१.८९६--५१.७२०) म्हणजेच १९३३.६१६ कि.मी. व इतर जिल्हा मार्ग रस्त्याच्या लांबीत ४०.१२ 
कि.मी. ने घट होवून एकूण लांबी (१७१७.५७५-४०.१२) म्हणजेच १६७७.४५५ कि.मी. इतकी होईल व 
ग्रामीण मार्ग रस्त्याच्या लांबीत ११.६ कि.मी. ने घट होवून एकूण लांबी (४३३८.०८६-११.६) म्हणजेच 
४३२६.४८६ कि.मी. इतकी होईल. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२०/प्र.क्र.३४/नियोजन-२ 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या = www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२००३०३१२०३३६९३१८ 
असा आहे. हा आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


p ras h a nt Digitally signed by Prash ee i i Patil वी 
t, talCode=400032, Mahi hi 
5.4.20=2b1bad66664b1e1 1e3bf66db1d526143e814db5f 
Vinayakrao Patil 0 
(प्रश्ञांत पाटील) 


अवर सचिव(नियोजन), महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 


१) विभागीय आयुक्त, पुणे. 

२) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, पुणे. (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार 
रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल करुन 
जिल्ह्याच्या संकेतस्थळी प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर 
करावा) 

जिल्हाधिकारी, कोल्हापुर. 

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, कोल्हापुर. 

अधिक्षक अभियंता, सा.बां.मंडळ, कोल्हापुर (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार रस्ते विकास 
योजना २००१-२०२१ च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाझामध्ये बदल करुन जिल्ह्याच्या 
संकेतस्थळी प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा.) 
कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, कोल्हापुर. 

संचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 

रेखाचित्र शाखा, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय. 

रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ ची नस्ती. 

qo) निवडनस्ती 


AN 
~~ 


= 


o~ 
— 
~~ 


xn 


S 


(2 


) 
) 
) 
) 


vo 


पृष्ठ ३ पैकी 3 


